शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० : 
अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये 
नवीन विद्याशाखांना मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : मान्यता २०१९/(१३५/१९)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : १५ जून, २०१९ 


संदर्भ : शासन निर्णय क्र. एनजीसी-२०१७/(२०८/१७)/मशि-४, दि. १३.०९.२०१७. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles HOA १०९ अणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० 
साठी नवीन विद्याशाखांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर HS आहेत. सदर प्रस्तावांची 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या निकषांनुसार छाननी करण्यात आली. विद्यापीठांच्या 
शिफारशींच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर केलेली छाननीनुसार पात्र ठरलेल्या प्रस्तावांना महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (४) (घ) तसेच त्या खालील परंतुकान्वये 
शासनास प्राप्त अधिकारानुसार अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयात पुढील विवरणात नमूद 
केल्यानुसार नवीन विद्याझ्ञाखांना खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन विद्याशाखा 
age a २ ३ 18४8 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
i ॥। बॉम्बे सबअर्बन आर्ट अँन्ड क्राफ्ट एज्युकेशन बी.एम.एम.(०-६०) 
सोसायटीचे शीला रहेजा स्कुल ऑफ बिजनेस बी.एम.एस.(०-६०) 


मॅनेजमेंट अँन्ड रिसर्च एज्युकेशनल कॉम्पेक्स, खेर 
नगर, छत्रपती शिवाजी मैदाना समोर, बांद्रा (पू.), 
मुंबई-४०० ०५१ 


२ २ झगडू सिग चॅरिटेबल ट्रस्टचे ठाकूर कालेज ऑफ बी.एम.एस.(०-६०) 
सायन्स ठाकूर हाउस, कांदीवली (पू.) मुंबई-४०० ०६७ 

3 3 सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे कळा महाविद्यालय, सावर्डे, ता. बी. कॉम. (०-१२०) 
चिपळून जि. रत्नागिरी 

४ ४ खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित | बी.एस्सी 


कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, खारेपाटण,ता. । (0-920) 
कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग 


4 4 गिरीवासी सेवा मंडळ कल्याणचे मुरलीधर नानाजी । बी.एस्सी 
मोहिते गुरुजी कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ कॉमर्स अन्ड (0-920) 
बी.एम.एस. खोडाळा जोगलवाडी, ता. मोखाडा, जि. 
पालघर ४०१ ६०१ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३५/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक  संस्थेचे/महाविद्याळयाचे नाव प्रस्तावित नवीन विद्याशाखा 
किडा २ ३ i aes 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
६ दिं महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचलित कर्मवीर भाऊसाहेब | वाणिज्य व व्यवस्थापन-बी.कॉम 
हिरे कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, निमगांव, | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
ता. मालेगांव, जि. नाशिक 
9 २ कमला एज्युकेशन सोसायटी प्रतिभा कालेज ऑफ  । मानवविज्ञान-बी.ए. 
कॉमर्स अँण्ड कम्प्युटर स्टडीज, पत्ता-ब्लॉक नं.३, 
प्लॉट नं.३, एम.आय डी.सी. मुंबई पुणे रोड चिंचवड, 
ता. पिंपरी चिंचवड (महानगर पालिका हद्द) जि.पुणे 
पिनकोड-४११०१९ 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
८ i. श्री. शाहू शिक्षण प्रसारक सेवा मंडळ संचलित श्री. वाणिज्य 
विजयसिंह यादव कला व विज्ञान महाविद्यालय, पेठ । (बी.कॉम. भाग-१) 
वडगांव, जि. कोल्हापूर 
९ २ श्री. मुधाईदेवी शिक्षण संस्था संचलित प्रा. संभाजीराव | विज्ञान 
कदम महाविद्यालय, देऊर, ता. कोरेगांव, जि. (बी.एस्सी. भाग-१) 
सातारा 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर 
दिं ० | श्रीराम ग्रामीण संशोधन व विकास प्रतिष्ठाणचे | कॉमर्स- बी.कॉम. 
लोकमंगल विज्ञान व उद्योजकता महाविद्यालय, 
वडाळा, ता. उ. सोलापूर, जि. सोलापूर 
| १ २ श्री. विद्या विकास मंडळाचे श्री. संत दामाजी विज्ञान । विज्ञान 
महाविद्यालय, मंगळवेढा बी.एस्सी. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
१२ गि महिको Rad फाऊंडेठ़ान ट्रस्टे वाणिज्य (बी.कॉम.) 
बद्रीनारायण बारवाले महाविद्यालय, जालना. 
१३ २ तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टचे वाणिज्य (बी.काम.) 
व्यंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, उस्मानाबाद. 
कवयित्रि बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 
१४ 7 पंकज शौक्षणिक आणि समाजिक संस्था संचलित विज्ञान - बी.एस.सी (इंग्रजी, 
पंकज कला महाविद्यालय, चोपडा संगणकडास्त्र, गणीत, प्राणी शास्त्र, 
बोरोले नगर न.२, यावल रोड, चोपडा, ता.चोपडा, । वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, 
जि. जळगाव रसायन शास्त्र, मराठी, 
इलेक्ट्रॉनिक्स, भूगोल) 
१५ ।२ विशाल शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विशाल कालेज धुळे | वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
नागपुर सुरत बायपास एस आर पी कॅम्प जवळ बी.सी.ए. 


महिंदळे धुळे ता.धुळे जि. धुळे 


वाणिज्य व व्यवस्थापन - बी.कॉम. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३५/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक | संस्थेचे/महाविद्यालयाचे नाव प्रस्तावित नवीन विद्याशाखा 
कि २ ३ 18४] 
एस.एन.डी.टी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
१६ 7 जनसेवा समिती संचालित, विद्याशाखा 
श्री. एम.डी शाहा महिला कॉलेज ऑफ आर्टस अण्ड । बी.कॉम अकाऊंटन्सी अँण्ड 
कॉमर्स भैळाळभाई पटेल रोड, मालाड (प) मुंबई ४०० | फायनान्स 
०६४ जिल्हा : मुंबई 
१७ २ शाहीद शिक्षण प्रसारक मंडळ विद्याशाखा 
शाहीद वीरपत्नी लक्ष्मी महाविदयालय, पो.तिटवे, ता. | बी.एस्सी 
राधानगरी, जि. कोल्हापूर -४१६ २०८ 
जिल्हा :कोल्हापूर 
१८ ३ शिवम महिला शिक्षण प्रसारक मंडळ, विद्याशाखा 
बॅ. जालना कॉलेज ऑफ होम सायन्स मंथा रोड, बी. डिझाईन 
जालना -४३१ २०३ जिल्हा :जालना 
१९ ४ श्री मोहटादेवी शिक्षण संस्था, विद्याशाखा 
प्रगती महाविदयालय, पो. सावखेड, ता. सिछोड, बी. डिझाईन 
जि.औरंगाबाद जिल्हा :औरंगाबाद 
२० |५ सेवा मंडळ एज्युकेशन सोसायटी, विद्याशाखा 
मनिबेन नानावटी वुमेन्स कॉलेज, वल़भभाई रोड, बी. डिझाईन, 
विले पार्ले (प) मुंबई -४०० ०५६ जिल्हा :औरंगाबाद hart डिझाईन 
२१ ६ महर्षी कर्वे शिक्षण संस्था, विद्याशाखा 
CHS ऑफ Har टेक्नॉलॉजी, सॉफ्ट कॅम्पस, कर्वे | एम. डिझाईन 
नगर , पुणे -४११ ०५२ जिल्हा :औरंगाबाद 
२२ ७ शिवम महिला शिक्षण प्रसारक मंडळ, विद्याशाखा 
बॅ. जालना कॉलेज ऑफ होम सायन्स मंथा रोड, बी. एस्सी आयटी 
जालना- ४३१ २०३ जिल्हा :जालना 
२३ ८ महर्षी कर्वे स्री शिक्षण संस्था, विद्याशाखा 
के. बी. जोशी इस्टिटयूट ऑफ इन्फॉर्मेशन बी. एस्सी आयटी 
टेक्नॉंलॉजी बीसीए कॉलेज, As इंजिनियरिंग 
कॉलेज कॅम्पस, कर्वे नगर, पुणे -४११ ०५२ जिःपुणे 
२४ ९ शहीद शिक्षण प्रसारक मंडळ, विद्याशाखा 
शाहीद वीरपत्नी लक्ष्मी महाविदयालय, पो. तिटवे, ता. | बी. एस्सी आयटी 
राधानगरी , जि.कोल्हापूर -४१६ २०८ 
जिल्हा :कोल्हापूर 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
२५ णि मुंगसाजी महाराज महाविद्यालय, दारव्हा, ता. बी.कॉम, भाग-१ (इंग्रजी मा.) 


दारव्हा, जि. यवतमाळ (४१३) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३५/१९)/मशि-४ 


अ.क्र. | क्रमांक  संस्थेचे/महाविद्याळयाचे नाव प्रस्तावित नवीन विद्याशाखा 
किडा २ ३ 18४] 
नागपूर विद्यापीठ 
२६ हिं श्रीराम ग्रामविकास शिक्षण संस्थेचे विज्ञान व तंत्रज्ञान--बंचलर ऑफ 
श्रीमती राजकमल बाबुराव तिडके कला, वाणिज्य सायन्स-२ अनिवार्य भाषा व ५ 
महाविद्यालय, मौदा, तालुका - मौदा, जिल्हा - ऐछिक विषयासह 
नागपूर, पिनकोड-४४११०४ विद्यार्थी संख्या:१२० 
| विद्यापीठ, गडचिरोली 
२७ णं नूतन शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आदर्श कला वाणिज्य | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
महाविद्यालय, देसाईगंज (वडसा) 
२. अटीवरशार्ती:- 


शः 


अस्तित्वात असलेल्या ज्या महाविद्यालयात नवीन विद्याशाखा मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत, 
त्या महाविद्यालयाने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात कोणत्याही परिस्थितीत 
अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु. १००/- च्या नॉन ज्युडीशियल स्टॅप पेपरवर 
सादर करावे. 


., महाविद्यालयाने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय किंवा तसे विभागीय सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र 


प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया सुरु करु नये. 


. महाविद्यालयांनी, संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ अनुदान 


आयोगाने विहित केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे आवश्‍यक 
असून, इतर सर्व आवशयक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री विभागीय 
सहसंचाळकांनी ३० ऑगस्ट पर्यंत करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. २ मधील 
प्रमाणपत्र विद्यापीठास द्यावे. 


. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देऊ नयेत. 
. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (sitar ऑफ कॉलेजस बाय युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन 


२००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय 
संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करु नये. 

संबंधित विद्यापीठांनी, वरील विवरणपत्रातीलळ महाविद्यालयांनी प्रकरणपरत्वे नॅक मुल्यांकन/ 
पुनर्मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा. 


विद्यापीठांनी संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करण्यापूर्वी 


शासन मान्यता आदेशांचे अवलोकन केल्याशिवाय व विभागीय सहसंचाळकाचे अट क्रमांक २ मधील 
प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी संलग्नतेबाबतचा 


पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च 
शिक्षण यांना पाठवावा. 


8. 


संबंधित विद्यापीठांनी व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या विद्याशाखांचा 


नियतकालिक आढावा घेऊन सदर विद्याशाखांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा कमी 


विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर विद्याशाखांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व विद्यापीठाच्या माहितीने 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः मान्यता २०१९/(१३५/१९)/मशि-४ 


विभागीय सहसंचाळकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ, नागपूर येथे 
दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित केलेल्या बाबी विचारात 


घेता या अटी संदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित विद्यापीठ व विभागीय 


सहसंचालक यांची राहील. 


सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६१५१२१६५६४३०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


संबंधित संस्था, (विद्यापीठामार्फत) 
निवड नस्ती (मशि-४). 


Digitally signed by Dattatray Vasantrao kharke 
c= =Governme! tra, 


Vv 
ou=Higher And Techni 
postalCode=400032, st=Mal 


Dattatray 
V kh [ट्‌ 2.5.4.20-598800९5९373९09१78105921 827123 
426ec3977a7476478ce183be979d, cn=Dattati 
asSANtrao KNArke rrp ora 


Date: 2019.06.17 18:30:30 +05'30' 


epartment, 


(द.व.खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) 
) 
3) सर्वविभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


